RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg. No. MCS/172/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार 


वर्ष ३, अंक ५ 


गुरुवार 


ते 


[ पृष्ठ १ 


बुधवार , फेब्रुवारी २-८, २०१७/ माघ १३-१९, शके १ ९ ३८ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जानेवारी २०१७. 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक भनिनि . २०१७ / प्र. क्र . ७ / सेवा- ६. - महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी व अंशदायी भविष्यनिर्वाह निधी ( महाराष्ट्र ) 
यामध्ये अंशदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या ठेवी व त्यांच्या जमा असलेल्या शिल्लक रकमा यावर तसेच १ नोव्हेंबर १९ ५६ पूर्वी खाली 
नमूद केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये अंशदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या ठेवी व त्यांच्या जमेस असलेल्या शिल्लक रकमा यावर दिनांक 
१ जानेवारी २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरिता व्याजाचा दर दरसाल दरशेकडा ८ % ( आठ टक्के ) असा ठरविण्यात 
आला आहे : 

( १ ) सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश ) 
( २) पटवाऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश ) 
( ३ ) अंशदायी भविष्यनिर्वाह निधी ( मध्यप्रदेश ) 
( ४ ) सक्तीची बचत योजना ( हैद्राबाद) . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भा . ज . गाडेकर , 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - अ -१ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


क्रमांक भनिनि . २०१७/ प्र. क्र . ७ / सेवा-६ , 


वित्त विभाग 


चौक , 


मादाम कामा मार्ग , 

हुतात्मा राजगुरु 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक ३० जानेवारी २०१७. 


प्रति , 


. 


. 


महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता ) -१ , महाराष्ट्र , मुंबई, 
महालेखापाल ( लेखापरीक्षा) -१ , महाराष्ट्र , मुंबई , 
महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र , नागपूर , 
महालेखापाल ( लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
संचालक , लेखा व कोषागारे , मुंबई, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई , 
मुख्य लेखापरीक्षक , स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन , वाशी, नवी मुंबई , 
उप मुख्य लेखापरीक्षक , स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/ पुणे / नागपूर / औरंगाबाद / नाशिक / अमरावती, 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे / औरंगाबाद / नागपूर / नाशिक , 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी , 


- 


राज्यपालांचे सचिव, 


मुख्यमंत्र्यांचे सचिव , 
उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव , 
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव , 
* प्रबंधक , मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय , मुंबई, 
* प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय , मुंबई, 
* सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई, 
* सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , मुंबई , 
* प्रबंधक , लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
मुख्य माहिती 

आयुक्त , मुंबई, 
आयुक्त , राज्य माहिती आयोग ( सर्व), 
* सचिव , राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२, 
* ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , विधान भवन , मुंबई, 

नवीन महाराष्ट्र सदन , कस्तुरबा गांधी मार्ग, नवी दिल्ली ११० ००१, 
मंत्रालयाच्या निरनिराळ्या विभागाच्या अधीन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख, 
सर्व विभागीय आयुक्त , 
सर्व जिल्हाधिकारी , 


. 


विशेष आयुक्त, 


. 


. 


. 


सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 
सर्व जिल्ह्याचे वरिष्ठ लेखापरिक्षक (शिक्षण) , 
कुलसचिव , मराठवाडा कृषि विद्यापीठ , परभणी, 
कुलसचिव , महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ , राहुरी, जि . अहमदनगर , 
कुलसचिव , पंजाबराव कृषि विद्यापीठ , अकोला, 
कुलसचिव , कोकण कृषि विद्यापीठ , जि . रत्नागिरी , 
कुलसचिव, डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, लोणेरे , जि . रायगड, 
शिक्षण संचालक , महाराष्ट्र राज्य , 

पुणे, 
तंत्र शिक्षण संचालक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , 
संचालक , महानगरपालिका प्रशासन , मुंबई, 
सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक , 
सर्व विभागीय तंत्र शिक्षण उप संचालक , 
शिक्षण निरीक्षक , बृहन्मुंबई दक्षिण / उत्तर/ पश्चिम , 
सर्व प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका शिक्षण मंडळ, 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका , भविष्यनिर्वाह निधी विभाग, प्रमुख लेखापाल यांचे कार्यालय, मुंबई , 
सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषदा, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग , 
बहुजन समाज पार्टी, डी -१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई -१, 
भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश , सी.डी.ओ. बॅरेक नं.-१, योगक्षेमसमोर , व. भा . चौक , नरीमन पॉईंट, मुंबई-२० , 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४ , राजभवन, एस. व्ही . पटेल रोड, मुंबई-४ , 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल , ग्लोबल मील पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०० ०१३, 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस ( आय ) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई ४०० ०२५. 
नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट , मुंबई ४०० ०२१, 
शिवसेना, शिवसेना भवन , गडकरी चौक , दादर , मुंबई ४०० ०२८ , 
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने , 


. 


. 


. 


. 


निवडनस्ती, ( सेवा-६ ). 


* पत्राने . 


